गोपनीय अहवाल/कार्यमुल्यमापन अहवाल 
प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकारी निश्चित 
करणे 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: गोपअ-२०१८/प्र.क्र.9३/आस्था-२, 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ ऑगस्ट,२०१८. 


संदर्भ :- 9) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. सीएफआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/१३, 
दि. ०१.११.२०११. 
२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. सीएफआर १२११/प्र.क्र.२५७/२०११/१३, 
दि. ०२.०२.२०१७. 


परिपत्रक 


संदर्भ १ अन्वये शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाळलविषयक कार्यपद्धती विहित 


करण्यात आली आहे. संदर्भ २ अन्वये गोपनीय अहवालाऐवजी कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याचा 


निर्णय घेण्यात आळा आहे. या अहवाळाकरिता नमुना विहित करण्यात आला असून तो सदरच्या दि. 


०२.०२.२०१७ च्या शासन निर्णयासोबत जोडला आहे. 


या विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांतील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या 


कार्यमूल्यमापन अहवालविषयक कार्यवाहीमध्ये एकसूत्रता यावी, यादृष्टीने संबंधित पदांकरिता प्रतिवेदन 


व पुनर्विलोकन अधिकारी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-गोपअ-२०१८/प्र.क्र.9३/आस्था-२ 


१) भाषा संचालनालय :- 
पदनाम प्रतिवेदन अधिकारी पुनविळोकन संस्करण अधिकारी 
अधिकारी 

सहाय्यक भाषा भाषा उपसंचाळक भाषा संचालक भाषा संचालनालय 

संचाळक (थेट कार्यरत 
असलेल्या प्रकरणी 
भाषा संचालक) 

विभागीय सहाय्यक | भाषा संचालक भाषा संचालक भाषा संचालनालय 

भाषा संचालक 

भाषा उपसंचालक । भाषा संचालक सह/उप सचिव, | मराठी भाषा विभाग 

मराठी भाषा विभाग 

भाषा संचाळक सह/उप सचिव, प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग 

मराठी भाषा विभाग | मराठी भाषा विभाग 


२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ : 


पदनाम प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन संस्करण अधिकारी 
अधिकारी 
सहाय्यक सचिव सह/उप सचिव, =| लेखाव कोषागारे 
लेखाधिकारी मराठी भाषा विभाग | संचालनालय 
सचिव सह/उप सचिव, प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग 
मराठी भाषा विभाग । मराठी भाषा विभाग 


३) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ :- 


पदनाम प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन संस्करण अधिकारी 
अधिकारी 
सहाय्यक सचिव सह/उप सचिव, ।लेखाव कोषागारे 
लेखाधिकारी मराठी भाषा विभाग | संचालनालय 
सहाय्यक सचिव =| uta सह/उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी 
मराठी भाषा विभाग | विश्वकोश निर्मिती मंडळ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:-गोपअ-२०१८/प्र.क्र.9३/आस्था-२ 


सचिव सह/उप सचिव, प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग 
मराठी भाषा विभाग । मराठी भाषा विभाग 
कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिण्याकरिता संदर्भ २ व ३ अन्वये विहित करण्यात आलेली 


कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी. वरीलप्रमाणे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकारी यांची अंमलबजावणी 


सन २०१७-१८ च्या कार्यमुल्यमापन अहवालापासून कार्यान्वित होईल. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०६११४७१२८७३३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by M. P. Kudtarkar 


DN: c=IN, o=Government Of 

e e Maharashtra, ou=Marathi Bhasha, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52bcc5e18003505c6980247 


Ku d tar ka ९7 0 
Date: 2018.08.08 12:56:52 --05'30' 
(4.4. PSA) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 
१ 
२ 
3 
tof 
4 
द 
9 
८ 


सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मुंबई 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मुंबई 

प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मुंबई 

निवडनस्ती 


Ya YF Ye PTO > >. lh rl 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


